उप संचालक, नगररचना/सहाय्यक संचालक, 
नगर रचना/नगर रचनाकार/सहाय्यक नगर 
रचनाकार संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी 
बदल्या/प्रतिनियुक्‍ती बाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय नियुक्‍ती-१११९/३६२/प्र.क्र.३८/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ मार्च, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

संचालक, नगररचना व मुल्य निर्धारण विभागाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, 
नगररचना/ सहाय्यक संचाळक, नगर रचना/नगररचनाकार/सहाय्यक नगररचनाकार 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी बदल्या/प्रतिनियुक्‍्तीने पदस्थापना देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर पदावरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या प्रतिनियुक्तीने 
पदस्थापना याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन आदेश देण्यात येत आहेत :- 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ 
(५) मधील तरतुदींनुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि 
निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील 
परिशिष्ट-तीन, नियम vo (१ (२) (३) (४ व परिशिष्ट-दोन मधीळ अटी व शार्तीनुसार व 
प्रशासकीय कारणास्तव /विनंतीनुसार wists विवरणपत्रात दर्शविण्यात आल्यानुसार 
संचालक, नगररचना व मुल्य निर्धारण विभागाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, नगररचना/ 
सहाय्यक संचालक, नगर रचना/नगररचनाकार/सहाय्यक नगररचनाकार संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी बदल्या करुन बदली/ प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम सध्याचे कार्यालय | बदली/प्रतिनियुक्‍्ती 
We नंतरचे कार्यालय 
; श्री .प्र.रा.ठाकुर॒ | उपसंचालक, पिंपरी-चिंचवड  । उपसंचालक, नगर 
नगर रचना, महानगरपालिका | रचना, 
(शा.आ.) झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण, बृहन्मुंबई. 
(प्र.नि.) 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-१११९/३६२/प्र.क्र.३८/नवि-२७, 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम सध्याचे कार्यालय । बदली/प्रतिनियुक्‍ती 

क्र. नंतरचे कार्यालय 

२ | श्री.सु.ल.कमठाणे | सहायक सहायक संचालक, | सहाय्यक संचालक, 
संचालक, नगर | नगर रचना, | नगर रचना, परभणी 
रचना, हिंगोली | हिंगोली शाखा 
शाखा 

३ | stadt ज.बा.सुर्वे, | सहाय्यक सहाय्यक सहाय्यक संचालक, 
संचालक, नगर | संचालक, नगर | नगर रचना, पुणे शाखा 
रचना, नाशिक ।रचना, नाशिक 

४  श्री.म.य.भार्गवे । सहायक सहायक संचालक, | सहाय्यक संचालक, 
संचालक, नगर | नगर रचना, | नगर रचना, मौीरा- 
रचना, जळगाव । जळगाव भाईंदर (म.न.पा.) 

(प्र.नि.) 

4 श्री. प्र.सो. | सहाय्यक सहाय्यक संचालक | सहाय्यक संचालक, 
गायकवाड संचालक नगर । नगर रचना | नगर रचना, कोल्हापूर 
रचना मूल्यांकन | मूल्यांकन नाशिक 

नाशिक विभाग । विभाग 
६ श्री. श्री. मा. | सहायक मीराभाईदर सहाय्यक संचालक, 
देशमुख संचालक, नगर । महानगर पालिका | नगर रचना, ठाणे 
रचना,  मिरा- महानगरपालिका 
भाईंदर (शा.अ.) 
महानगरपालिका 
(प्र.नि.) 
७  श्री.प.ला. सहाय्यक औरंगाबाद सहाय्यक संचालक 
HARDY संचालक नगर | महानगर पालिका | नांदेड शाखा 
रचना (शा.आ.) 
८ | श्री.गि.म.आगरकर | नगर रचाकार । अचलपुर नोंदणी उपमहानिरीक्षक 
नगरपरिषद व मुद्रांक उपनियंत्रक, 
(शा.आ.) अमरावती 
९ | श्री.कृ.भा.गहेरवार | नगर रचनाकार । विशेष भूमि संपादन | नगर रचनाकार पुणे 
अधिकारी क्र.१६, | महानगर प्रदेश विकास 
पुणे प्राधिकरण 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-१११९/३६२/प्र.क्र.३८/नवि-२७, 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम सध्याचे कार्यालय | बदली/प्रतिनियुक्‍्ती 
क्र. नंतरचे कार्यालय 
| श्री.टो.शा.बहेकार | नगर रचनाकार | नगर रचनाकार, | सहाय्यक संचालक 
चंद्रपूर शाखा. नगर रचाना शाखा 
नागपूर शाखा 
णि श्री.सु.व.देशामुख । नगर रचनाकार | नगर रचनाकार, | उपसंचालक, नगर 
वर्धा शाखा. रचना, प्रा.यो. कोल्हापूर 
१२ | श्री. कल्पेश | नगर रचनाकार । सहाय्यक संचालक | सहाय्यक संचालक 
प्रल्हाद पाटील नांदेड शाखा जळगांव शाखा 
१३ | श्री. पु.ला.कदम | नगर रचनाकार, | इचलकरंजी नगर | नगर रचनाकार, 
परिषद (शा.आ) | सिंधुदुर्ग शाखा 
१४ | श्री.मि.द.किणीकर | नगर रचाकार, । उपसंचालक, नगर | नगर रचाकार 
रचना,  प्रा.यो. | इचलकरंजी 
कोल्हापूर नगरपरिषद (शा.आ) 
१५ | श्री.वि.पं.झगडे | नगर रचनाकार । सहायक संचालक, | पुणे महानगरपालिका 
नगर रचना, | (प्र.नि) 
(मुल्यांकन) 
औरंगाबाद 
१६ | श्री.कि.मा. नगर रचनाकार ।नगर रचनाकार | उपसंचालक, AR 
अग्रहारकर रत्नागिरी शाखा |रचना, मुंबई प्रदेश 
मुल्यांकन, मुंबई येथील 
१७ | श्री.चं.प.जोशी  । नगर रचाकारा ।नगर रचनाकार | नगर रचनाकार, 
सिंधुदुर्ग शाखा रत्नागिरी शाखा 
१८ | श्री.सं.व.बारई  ।नगर रचाकार ।नगर रचनाकार | उपसंचालक, नगर 
गडचिरोली शाखा | रचना, वा.व प. पुणे 
१९ श्री. रा.भा.हेलळे | सहाय्यक नगर । सहजिल्हा अंबरनाथ नगरपरिषद 
रचनाकार निबंधक,वर्ग-१, 
नागपूर (शहर) 
२०  श्री.प्र.म.मुळे सहाय्यक नगर | सहायक संचालक, | वियोविघ, पनवेल 
रचनाकार नगर रचना, भूमि | (पनवेल म.न.पा) 


अभिलेख मुंबई व 
भूसंविअ (१) मुंबई व 
मुंबई उपनगर 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-१११९/३६२/प्र.क्र.३८/नवि-२७, 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम सध्याचे कार्यालय । बदली/प्रतिनियुक्‍ती 
क्र. नंतरचे कार्यालय 
२१ | श्री. गु.मे.काझी | सहाय्यक नगर | सहायक संचालक, | सहसंचालक नगर 
रचनाकार नगर रचना, | रचना नागपूर विभागीय 
अकोला कार्यालय 
२२ | श्री.सं.ह.साकुरे, । सहायक नगर | सहायक संचालक, | विभागीय आयुक्‍त 
रचनाकार नगर रचना परभणी | अमरावती कार्यालय 
शाखा 
२३ | श्री. रा.पां.पाटीलळ सहायक नगर  सांगळी-मिरज- ।सहाय्यक संचालक 
रचनाकार कुपवाड मनपा | नगर रचना सांगली 
(प्र.नि.) शाखा 
०३. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी वरील 


अधिकाऱ्यांना बदलीने/प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या ठिकाणी रुजू 
होण्याकरिता आवश्‍यक ते कार्यकारी sear तातडीने निर्गमित करण्याची कार्यवाही करावी. 


०४. या आदेशान्वये प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी संचालक, 
नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे बदली/ 
प्रतिनियुक्‍तीबाबतचे कार्यकारी आदेशा प्राप्त होताच बदली/प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणी तातडीने 


रुजूव्हावे. 


०५. उपरोक्त अधिकार्‍्यांपैकी अनुक्रमांक १ ते २० व २२ वरील अधिकाऱ्यांची सार्वजनिक 
सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने बदली/प्रतिनियुक्‍तीने पदस्थापना करण्यात येत 
असल्याने त्या अधिकाऱ्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय पदग्रहण अवधी व संयुक्‍त बदली अनुदान 
मंजूर करण्यात यावे. उर्वरीत अनुक्रमांक २१ व २३ वरील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या विनंतीनुसार 
बदली करण्यात येत असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी व संयुक्‍त बदली अनुदान अनुज्ञेय 
ठरणार नाही. 


०६. सदरहू आदेशान्वये बदली/प्रतिनियुक्‍तीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा राजकीय दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न 
केल्यास त्याची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात नोंद घेण्यात येईल. तसेच 
राजकीय दबावाबाबतची कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ Helles नियम ३ (3) 
व २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधितांविरुध्द 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-१११९/३६२/प्र.क्र.३८/नवि-२७, 


०७. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी, सदर 
बदली/प्रतिनियुतीच्या अनुषंगाने रिक्‍त होणाऱ्या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार त्याच अथवा 
नजिकच्या कार्यालयातील समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे अथवा बदली होणाऱ्या 
अधिकाऱ्याच्या dae कनिष्ठ असलेल्या संवर्गामधील त्याच कार्यालयातील ज्येष्ठ 
अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात यावा. परंतु, कोणत्याही परिस्थितीत बदली होणाऱ्या 
अधिकाऱ्याकडे त्याच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविला जाणार 
नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


०८. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१९०३०८१५०९२२४३२५ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vishnu Shripati Patil 


j | | DN: CN = Vishnu Shripati Patil, G = IN, S = 
V | Ss h n [1 5 h rl pati Maharashtra, O = Goverinient Of Maharashtra, 


. OU = Urban Development Department 
Pati | 088: 2019.03.11 16:16:48 --05'30' 


(विष्णू पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

संबंधित अधिकारी यांना , 

(संचाळक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्यामार्फत.) 


प्रत :- 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

५. मा. मुख्य मंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
& 

9 

८ 

९ 


अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. विभागीय आयुक्‍त कोकण विभाग नवी मुंबई/अमरावती/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/पुणे. 
११. मुख्य प्रशासकिय अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे पूर्व, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-१११९/३६२/प्र.क्र.३८/नवि-२७, 


१२. महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, औंध, पुणे. 

१३. आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे. 

१४. आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 

१५. आयुक्‍त, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक. 

१६. आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, भाईंदर. 

१७. आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद. 

१८. आयुक्त, सांगली/मिरज,कुपवाड महानगरपालिका, सांगली. 

१९. आयुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका, पनवेल. 

२०. नोंदणी उप महानिरिक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक अमरावती 

२१. जिल्हाधिकारी,पुणे/नाशिक/हिंगोली/कोल्हापूर/ठाणे/नांदेड/अमरावती/नागपूर/चंद्रपूर 
/गडचिरोली/रत्नागिरी/ बई 
उपनगरे/सिंधदुर्ग/वर्धा/अकोला/सांगळी/परभणी/जळगाव/औरंगाबाद 

२२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. (३-प्रती) 

२३. सर्व सह संचालक, नगर रचना------------------------ । 

२४. सर्व उपसंचालक, नगररचना ----------------- ; 

२५. विशेष भूमी संपादन अधिकारी क्र.१६, पुणे. 

२६. सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, नागपूर शहर, नागपूर. 

२७. मुख्याधिकारी, इचलकरंजी नगरपरिषद, इचलकरंजी. 

२८. मुख्याधिकारी, अंबरनाथ नगरपरिषद, अंबरनाथ. 

२९. सर्व सहाय्यक संचालक, नगररचना/नगर रचनाकार, शाखा/मुल्यांकन कार्यालये. 

३०. सहाय्यक संचालक, नगररचना भूमी अभिलेख व भूसंविअ-१, मुंबई व मुंबई उपनगर, मुंबई. 

३१. उप सचिव (नवि-३/२७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


सहाय्यक संचालक नगर रचना/नगर 
रचनाकार संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी 
बदल्या बाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय नियुक्‍ती-१११९/३६२/प्र.क्र.३८/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ८ मार्च, २०१९. . 
प्रस्तावना :- 
संचालक, नगररचना व मुल्य निर्धारण विभागाच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक संचालक नगर रचना/ नगररचनाकार संवर्गातील 

अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी बदलीने पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर पदावरील अधिकाऱ्यांच्या बदलीने 
पदस्थापना करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन आदेश देण्यात येत आहेत :- 


शासन निर्णय :- । 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (५) मधील तरतुदींनुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, 
स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील परिशिष्ट-तीन, नियम ४० 
(2) (२) (३) (४) व परिशिष्ट-दोन मधील अटी व शर्तीनुसार व प्रशासकीय कारणास्तब खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आल्यानुसार 
संचालक, नगररचना व मुल्य निर्धारण विभागाच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक संचालक नगर रचना/ नगररचनाकार संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या मध्याबधी बदल्या करुन पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


& eel ara | पदनाम 1 eed कार्यालय ree यालय 
क्र , 
ed + a = 
१. | श्री.ओ.ए.मोमोण सहायक संचालक, | सहायक संचालक, नगर | सहाय्यक संचालक, नगर रचना, 
नगर रचना, Aer अलिबाग 
नवी मुंबई महानगरपालिका 
(प्र.नि.) 
2 1) प नगर रचनाकार नागपूर महानगरपालिका, | नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंब 
नागपूर 
= a | 7 ast | 
3 । श्री.रा.शा. नगर रचाकार am विकास विभाग, | सह संचालक, नगररचना, कोकण 
मंत्रालय, मुंबई विभाग, नवी मुंबई 
>. नमक : 


०३. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी वरील अधिकाऱ्यांना बदलीने पदस्थापना करण्यात 
आलेल्या ठिकाणी रुजू होण्याकरिता आवश्यक ते कार्यकारी आदेश तातडीने निर्गमित करण्याची कार्यवाही करावी. 


०४. या आदेशान्वये प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे बदली बाबतचे कार्यकारी आदेश प्राप्त होताच बदली/प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणी तातडीने रुजूव्हावे. 


०५. उपरोक्त अधिकाऱ्यांची सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने बदलीने पदस्थापना करण्यात येत असल्याने 
त्या अधिकाऱ्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय पदग्रहण अवधी व संयुक्‍त बदली अनुदान मंजूर करण्यात यावे. 


०६. सदरहू आदेशान्वये बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा राजकीय 
दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात नोंद घेण्यात येईल. तसेच राजकीय 
दबावाबाबतची कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ (३) व २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती 
गैरवर्तणूक समजून संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारबाई करण्यात येईल, याची नोंद घेण्यात यावी. 


०७. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी, सदर बदलीच्या अनुषंगाने रिक्‍त होणाऱ्या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार त्याच अथवा नजिकच्या कार्यालयातील समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे अथवा बदली होणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या 
Tonle कनिष्ठ असलेल्या संवर्गामधील त्याच कार्यालयातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात aren, परंतु, कोणत्याही परिस्थितीत 
बदली होणाऱ्या अधिकाऱ्याकडे त्याच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार सोपविला जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने, 
णन ee 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
संबंधित अधिकारी यांना , 
(संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत.) 


प्रत :- 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

५. मा. मुख्य मंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. विभागीय आयुक्‍त कोकण विभाग नवी मुंबई/अमरावती/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/पुणे. 
९. जिल्हाधिकारी,नागपूर/ रायगड 

१०. आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 

११. आयुक्‍त नवी मुंबई महानगर पालिका 


१४.सर्व उपसंचालक, नगररचना ----------...... , 

१५. सर्व सहाय्यक संचालक, नगररचना/नगर रचनाकार, शाखा/मुल्यांकन कार्यालये. 

१६. सहाय्यक संचालक, नगररचना भूमी अभिलेख व भूसंविअ-१, मुंबई व मुंबई उपनगर, मुंबई. 
१७.उप सचिव (नवि-३/२७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


